RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १ अंक ७ ] 


सोमवार, फेब्रुवारी ९, २०१५ / माघ २० , शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ३१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान. 


क्रमांक कअस. १३१५ / प्र.क्र . ३५ /१५ / १४-ब . - भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी (विभागीय परीक्षा आणि प्रशिक्षण ) नियम , १९९१, यांमध्ये 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत , ते असे 


१ . 


या नियमांना मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी (विभागीय परीक्षा आणि प्रशिक्षण ) ( सुधारणा) नियम, २०१५ , असे म्हणावे. 


२ . मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी (विभागीय परीक्षा आणि प्रशिक्षण) नियम , १९९ १ ( यात यानंतर ज्यांचा निर्देश 
मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम ६ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल, ते असे : 


“ 


“ ६. पाठ्यक्रम : परीक्षेसाठीचा पाठ्यक्रम , प्रश्नपत्रिकेचा कालावधी आणि प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेतील कमाल गुण हे परिशिष्ट “ अ ” 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणेकिंवा राज्य शासन आदेशाद्वारे वेळोवेळी निदेश देईल त्याप्रमाणे इतर विषय असा असेल . 


" 


( १ ) 


भाग चार - अ - ३१-१ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, फेब्रुवारी ९, २०१५ /माघ २०, शके १९ ३६ 


३ . 


मुख्य नियमांच्या परिशिष्ट “ अ ” ऐवजी पुढील परिशिष्ट दाखल करण्यात येईल , ते असे : 


परिशिष्ट 


" अ " 


(नियम ६ पहा ) 


प्रश्न पत्रिका 


विषय 


एकूण गुण 


क्रमांक 
( १ ) 


प्रश्न पत्रिकेचा 
कालावधी 
( ३ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१ . 


तीन तास 


१०० 


( अ ) भारताचे संविधान . 
( ब ) महाराष्ट्र विधानसभा नियम . 
( क ) महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम . 
( ड) महाराष्ट्र विधानमंडळ नियमपुस्तिका . 

लोकसेवा आयोग . (विचारविनिमयापासून सूट ) 
विनियम , १९ ६५ ( सुधारणांसह ). 
( फ ) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ( सदस्य आणि कर्मचारी ) ( सेवेच्या शर्ती ) 
विनियम, १९ ७१ ( सुधारणांसह ). 

( पुस्तकांसह ) 


( ई) महाराष्ट्र 


२ . 


तीन तास 


१०० 


( अ ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम, १९ ७९ . 
( ब ) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक ) नियम , १९ ७९. 
( क ) आरक्षण बिंदू नामावली. 
( ड ) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा [ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 

निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास 
प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग] अधिनियम , २००१. 
सेवाप्रवेश नियम, पदोन्नती, ज्येष्ठता मानीव दिनांक . 

( पुस्तके , शासकीय अधिसूचना व आदेश यांसह ) 


३ . 


तीन तास 


भाग -१ 


१०० 
( भाग १ व 
भाग २ करिता) 


७० गुण 


( अ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १ ९ ८१. 
( ब ) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१. 
( क ) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९ ८१. 
( ड ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन , 

बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे या काळातील प्रदाने ) नियम , १ ९ ८१. 
( इ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९ ८२. 
( फ ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण ) नियम , १९ ८४ . 
( ग ) मुंबई नागरी सेवा नियम, १ ९ ५ ९ अनुसार प्रवास भत्ता किंवा दैनिक भत्ता . 

( शासन निर्णयाशिवाय आणि टिप्पण्यांशिवाय ) 


( भाग १ च्या 

( अ ) ते ( ग ) 
मधील विषयांकरिता ) 

( पुस्तकांसह ) 


भाग -२ 


( ह ) टिप्पणीलेखन व मसुदालेखन . 

( पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय ) 


३० गुण 
( भाग २ करिता) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, फेब्रुवारी ९, २०१५/ माघ २० , शके १९ ३६ 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


४ . 


तीन तास 


( अ) महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका ( भाग एक व दोन ). 
( ब ) मुंबई वित्तीय नियम, १९ ५ ९. 


१०० 
( अ ) ते ( ड ) , 
( इ ) व ( फ ) 
विषयांकरिता . 


६० गुण 


( अ ) ते ( ड ) 
विषयांकरिता . 


२० गुण 


( क ) महाराष्ट्र आकस्मिक खर्चनियम , १९ ६५ . 
( ड ) वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९ ७८ ( भाग एक ). 

( पुस्तके , शासन निर्णयांसह ) 
( इ ) अर्थसंकल्पीय अंदाज नियतवाटप व्यवस्थापन पद्धती . 
( बीईएएमएस .) 

( पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय ) 
( फ ) राज्य योजना, जिल्हा योजना, महाराष्ट्र नियोजन योजना , 
माहिती व्यवस्थापन पद्धती ( एमपीएसआयएमएस ). 

( पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय ) 


( इ ) विषयाकरिता . 


२० गुण 


~ 


( फ ) विषयाकरिता . 


५ . 


तीन तास 


१०० 


( अ) सचिवालयीन अनुदेश . 
( ब ) कार्यनियमावली ( पहिली अनुसूची वगळून ). 
( क ) कार्यनियमावली अन्वयेचे अनुदेश . 
ड ) कार्यालयीन कार्यपद्धतीची नियमपुस्तिका . 

वर्गीकृत माहिती व कागदपत्रे यांबाबतची खबरदारी आणि मांडणी याबाबतचेनियम . 
( फ ) मा . संसद सदस्यांना आणि राज्य विधानमंडळ सदस्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या 
कार्यालयांमध्ये सौजन्यपूर्ण वागणूक देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना. 

( पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय ) 


६ . 


तीन तास 


१०० 


भाग -१ 


( भाग १ व 
२ करिता ). 


( अ) विधिविषयक कामकाज चालविण्याबाबतचे नियम, १९ ८४ . 


१० गुण ( अ ) 
विषयाकरिता. 


१० गुण 


( ब ) व ( क ) 
विषयांकरिता . 


( पुस्तकांसह ) 
( ब ) माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५ . 
( क ) महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम , २००५ . 

( अधिनियम व नियम यांच्या प्रतीसह ) 
( ड ) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ . 

( अधिनियमाच्या प्रतीसह ) 
इ) महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग आणि राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग. 

( अधिनियम व अधिसूचना यांच्या प्रतीसह ) 


१० गुण 


( ड ) विषयाकरिता. 


१० गुण 


( इ ) विषयाकरिता. 


भाग चार - अ - ३१-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी ९ , २०१५ / माघ २०, शके १ ९३६ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


भाग-२ 


( फ ) विद्यमान महत्त्वाच्या अशा विविध शासकीय योजना (१० ते १५ योजना ). 

( पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय ) 


५० गुण ( फ ) 
विषयाकरिता . 


१० गुण 


( ग ) ( शासकीय) विधेयके व नियम यांचे मसुदालेखन . 
( ह ) अशासकीय विधेयकांबाबतची कार्यपद्धती. 
( आय ) अधिनियम व नियम यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची कार्यपद्धती. 

( पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय ) 


( ग ) ते ( आय) 
विषयांकरिता . 


मुख्य नियमांचा नियम ८ वगळण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . भगवान सहाय , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी ९, २०१५ /माघ २० , शके १ ९ ३६ 


G 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th February 2015 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. SOD . 1315 /C.R . 35 / 15 / 14B.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules, further to amend the Section Officers in the Mantralaya Department 
(Departmental Examination and Training) Rules, 1991, namely : 


1. These Rules may be called the Maharashtra Government Section Officers in the 
Mantralaya Department (Departmental Examination and Training ) ( Amendment) Rules , 2015 . 


66 6 . 


CG 


2. For Rule 6 of the Section Officers in the Mantralaya Department ( Departmental 
Examination and Training ) (Amendment) Rules, 1991 (hereinafter referred to as “ the Principal 
Rules "), the following Rule shall be substituted , namely : — 

Syllabus.— The Syllabus of the Examination , duration of paper and maximum marks 
in each paper shall be shown in APPENDIX - A or such other subjects as the State 
Government may direct, by order from time to time.” 

3 . For APPENDIX “ A ” of the principal Rules, the following APPENDIX shall be substituted , 
namely : 

APPENDIX - A 
(See Rules 6 ) 


Subject 


Duration of Total Marks 


Paper 
No. 
( 1 ) 


the paper 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


100 


( a ) Constitution of India 

Three hours 
(6 ) Maharashtra Legislative Assembly Rules . 
(c ) Maharashtra Legislative Council Rules . 
(d ) Maharashtra Legislature Manual 
(e ) Maharashtra Public Service Commission (Exemption 

from Consultation ) Regulations, 1965 (with Amendments ). 
(f) Maharashtra Public Service Commission (Members and 

Staff ) ( Conditions of Service ) Regulations, 1971 
( with amendments ) . 

(WITH BOOKS ) 


100 


2. ( a ) Maharashtra Civil Services 

Three hours 
(Discipline and Appeal) Rules , 1979 . 
(6 ) Maharashtra Civil Services (Conduct) Rules , 1979 . 
( c ) Reservation Roster Point . 
( d ) Maharashtra State Public Services [Reservation for 

Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Denotified Tribes 
( Vimukta Jatis ), Nomadic Tribes, Special Backward Class 

and Other Backward Classes ] Act , 2001. 
(e ) Recruitment Rules , Promotion Deemed Date , Seniority . 
(WITH BOOK , GOVERNMENT NOTIFICATION , ORDERS) . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी ९, २०१५ / माघ २० , शके १९ ३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


3 . 


Three Hours 


100 
( for part 1 
and part 2 ) 


Part- 1 


( a ) Maharashtra Civil Services (leave) Rules, 1981. 
(6 ) Maharashtra Civil Services (pay ) Rules , 1981. 
( c ) Maharashtra Civil Services , (General Conditions of 

Service ) Rules , 1981. 
(d ) Maharashtra Civil Services ( payments during Jointing 

time, Foreign Service and Suspension , Dismissal and 

Removal from Service ) Rules , 1981. 
(e ) Maharashtra Civil Services (Pension ) Rules , 1982 . 
( f) Maharashtra Civil Services (Commutation of Pension ) 
Rules, 1984 . 

(WITH BOOKS ) 


70 Marks 
[ for subject 
in ( a ) to ( g ) 
of ( part - 1)] 


(g ) Traveling Allowance/Daily Allowance as per Mumbai Civil 

Services Rules, 1959. 
(WITHOUT GOVERNMENT RESOLUTION AND NOTES ) 


Part - 2 
( h ) Noting and Drafting . 

(WITHOUT BOOKS AND NOTES) 


30 Marks 
( for part - 2 ) 


4 . 


Three Hours 


100 
[for subjects 
( a ) to ( d ), ( e ) 

and ( f )] 


60 Marks 
[ for Subjects in 

( a ) to ( d ) ] 


(a ) Maharashtra Budget Manual. 
(6 ) Bombay Financial Rules , 1959. 
( c ) Maharashtra Contingent Expenditure Rules, 1965. 
(d ) Manual of Financial Powers , 1978 (Part- I) 

(WITH BOOKS AND GOVERNMENT RESOLUTIONS) 
( e ) Budget Estimation Allocation Management Systems 
( BEAMS) . 

(WITHOUT BOOKS AND NOTES ) 
(f) State Schemes, District Schemes , Maharashtra Plan Scheme 
Information Management System (MPSIMS). 

(WITHOUT BOOKS AND NOTES ) 


20 Marks 
[for Sub ( e )] 


20 Marks 
[ for Subject (f)] 


5 


100 


( a ) Secretarial Instructions 

Three Hours 
(6 ) Rules of Business (excluding the first schedule ). 
( c ) Instructions under the Rules of Business . 
( d ) Manual of Office Procedure . 
(e ) Rules for the treatment and safeguarding of classified 

information and papers . 
(f) Guidelines about courteous treatment to be given to the 

Hon ble Members of Parliament and the Hon ble Members 
of the State Legislature in the Offices of the Government 
of Maharashtra . 

(WITHOUT BOOKS AND NOTES ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी ९, २०१५ /माघ २० , शके १ ९ ३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


6 


Three Hours 


100 Marks 
( for part 1 

and 2 ) 


Part - 1 
( a ) Rules for the Conduct of Legal Affairs, 1984 . 

(WITH BOOKS ) 


10 Marks 
for Subject ( a ) 


(6 ) Right to Information Act, 2005 . 
(c ) Maharashtra Right to Information Rules, 2005 . 

(WITH A COPY OF ACT AND RULES ) 


10 Marks 
[ for Subject (b ) 

and ( c )] 


10 Marks 
for Subject (d ) 


(d ) Maharashtra Government Servants Regulation of 

Transfers and Prevention of Delay in Discharge of 
Official Duty Act, 2005 . 

(WITH COPY OF ACT) 


( e ) Maharashtra State Human Rights Commission and 
National Human Right Commission . 

(WITH COPY OF ACT, NOTIFICATION ) 


10 Marks 
for Subject ( e ) 


50 Marks 
for Subject (f) 


Part - 2 
( f) Present various important Government Schemes 
( 10 to 15 Schemes ) 

(WITHOUT BOOKS AND NOTES ) 
(g ) Drafting of (Government) Bill and Rules . 
(h ) Procedure in respect of Non -Government Bill. 
(i ) Procedure to amend Acts and Rules . 

(WITHOUT BOOKS AND NOTES ) 


10 Marks 
Subject (g ) to (i) 


4. Rule 8 of the Principal Rules shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Dr. BHAGWAN SAHAI, 
Add . Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


क्रमांक कअस . १३१५ / प्र . क्र . ३५ / १५ / १४ ब 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ . 


प्रत माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित : 


( १ ) मा . राज्यपालांचे सचिव , 


( २ ) मा . मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
( ३ ) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई (पत्राने ), 
( ४ ) सामान्य प्रशासन विभाग , कार्यासन क्रमांक १२ , १४ , १४ - अ , 


( ५ ) विधी व न्याय विभाग ( बी शाखा ), 


( ६ ) सर्व मंत्रालयीन विभाग ( ३ प्रती). 


स . का . जोंधळे, 
शासनाचे उप सचिव . 


